स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुंबई यांचे 
e-Corner साठी जागा वाटप करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.शाकाजा-११२०/प्र.क्र.३९/२०२०/२२ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: १३ जानेवारी, २०२१ 


प्रस्तावना: 
मंत्रालय कर्मचारी व मंत्रालयात येणारे अभ्यांगत यांच्या सोईसाठी स्टेट IH ऑफ इंडीया, मुंबई 
यांचे e-Corner साठी जागा वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता, त्यानुषंगाने आता 
शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय: 

मंत्रालय कर्मचारी व मंत्रालयात येणारे अभ्यांगत यांच्या सोईसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडीया, मुंबई 
यांचे e-Corner साठी मंत्रालय मुख्य इमारत, तळ मजला, आरसा गेटच्या बाजूला 229.090 चौ.फूट 
जागा भाडेतत्वावर आदेझ्ाच्या दिनांकापासून पुढील ५ वर्षाकरीता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
वाटप करण्यात येत आहे :- 

१) स्टेट बँक ऑफ इंडीया, मुंबई यांचे ७-0011७" साठी वाटप करण्यात आलेल्या जागेचे भाडे 
सध्याच्या शासनाच्या प्रचलित दराने तसेच दरवर्षी दि. १ एप्रिल रोजी १०% दरवाढ याप्रमाणे 
भाडे आकारण्यात यावे. तसेच भविष्यामध्ये भाडयाच्या दरामध्ये सुधारणा झाल्यास त्याप्रमाणे 
सुधारित भाडे आकारण्यात यावे. 

२) स्टेट बँक ऑफ इंडीया, मुंबई यांनी त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या जागेचा वापर e-Corner 

करीताच करावा. 

३) शासनाच्या परवानगी शिवाय व्यवसायामध्ये बदल करता येणार नाही. 

४) वाटप केलेल्या उपरोक्‍त जागेव्यतिरिक्‍त इतर जागेवर अतिक्रमण करण्यात येऊ नये. 

५) वाटप केलेल्या जागेचा करारनामा कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम 
भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-०१ यांच्याशी करावा. सदर करारनाम्यातील सर्व 
अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

६) उपरोक्त अटी व शतींचे उल्लंघन झाल्यास शासनाने वाटप केलेली जागा परत घेण्यात येईल. 

७ भविष्यात सदर जागेची शासनास केव्हाही आवश्‍यकता निर्माण झाल्यास ही जागा काढून घेण्याचे 
अधिकार शासनास राहतील. 

८) जागेचा ताबा घेतल्यानंतर या विभागास त्वरीत कळवावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२०/प्र.क्र.३९/२०२०/२२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११३१४५४२५३६०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Namdeo Kashinath = 
( ना. का.माळी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 
. मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

३. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रादेशिक व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ इंडीया, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-फोर्ट, दक्षिण मुंबई 

विभाग, पहिला मजला, अटलांटा बिल्डींग, जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉईन्ट, 

मुंबई-४०००२१. 

१०. सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई-०१. 

१३. उप अभियंता, दक्षिण (सा.बां.) उप विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, 
मुंबई. 

१४. शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य), सा.बां. मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. शाखा अभियंता (सा.बां.) बंगळो, नविन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. निवडनस्ती. 


ao (२ G&G & 


